आदिवासी घटक कार्यक्रमांतर्गत 
जिल्हा वार्षिक आदिवासी 
उपयोजना सन २०२२-२३ 
बांधील बाबींकरीता निधी वितरण. 
(मागणी क्र.टी-९ व टी-१०) 
महाराष्ट्र शासन. 
आदिवासी विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२२/ प्र.क्र.०३/कार्यासन-६ 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक:- ०८ ऑगस्ट, २०२२. 


वाचा- 
१) शासन परिपत्रक, वित्त विभाग, क्र.अर्थसं-२०२२/प्र.क्र.४३ /अर्थ-३, दि.०४.०४.२०२२. 
२) शासन निर्णय, आदिवासी विकास विभाग, समक्रमांक, दि.८.०४.२०२२, दि.२६.०४.२०२२, 
दि.३०.०५.२०२२ व दि.२४.०६.२०२२. 
प्रस्तावना- 


“महाराष्ट्र विनियोजन विधेयक, २०२२” यास विधानमंडळाने मंजुरी दिळेली असुन महाराष्ट्राचे 
राज्यपाल यांनी त्यास अधिसंमती दिलेली आहे. त्यानुषंगाने वित्त विभागाच्या वाचा येथील शासन 
परिपत्रकास अनुसरून वित्त विभागामार्फत प्रथम नऊमाहीकरीता (डिसेंबर, २०२२ अखेर) कार्यक्रम 
खर्चाचा अर्थसंकल्पित निधी एकूण वार्षिक तरतूदीच्या ६० टक्के मर्यादेत उपलब्ध करुन देण्यात येणार 
असल्याच्या सूचना आहेत. यास अनुसरून वित्त विभागाने अर्थसंकल्पीय अंदाज, वाटप आणि संनियंत्रण 
(BEAMS) वितरण प्रणालीवर उपलब्ध करून दिल्यानुसार जिल्हा वार्षिक आदिवासी घटक 
कार्यक्रमांतर्गत मागणी क्र. टी-९ व टी-१० अंतर्गत बाब क्र. ०२-मजूरी, ०६-दुरध्वनी, वीज व पाणी शुल्क, 
१०-कंत्राटी सेवा, १३-कार्यालयीन खर्च व १४-भाडेपट्टी व कर या बाबींकरीता अर्थसंकल्पित तरतूदींच्या 
२१ % इतका निधी संदर्भाधीन क्र.२ येथीळ शासन निर्णयांन्वये संबंधित जिल्हाधिकारी यांना वितरीत 
करण्यात आला आहे. 


आता वित्त विभागाने अर्थसंकल्पीय अंदाज, वाटप आणि संनियंत्रण (BEAMS) वितरण 
प्रणालीवर उक्त बाबींसाठी अर्थसंकल्पित तरतूदीच्या ३५ % मर्यादेतील निधी वितरणासाठी उपलब्ध 
करुन दिला आहे. या अनुषंगाने उपलब्ध मर्यादेत यापुर्वी वितरीत निधी विचारात घेता उर्वरीत निधी 
संबंधित नियंत्रक अधिकारी यांना वितरीत करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय- 


जिल्हा वार्षिक आदिवासी घटक कार्यक्रमांतर्गत मागणी क्रमांक टी-९ व टी-१० या खाली 
सोबतच्या विवरण पत्रातील नमूद जिल्ह्यांकरीता बाब क्र. ०२-मजूरी, ०६-दुरध्वनी, वीज व पाणी शुल्क, 
१०-कंत्राटी सेवा, १३-कार्यालयीन खर्च व १४-भाडेपट्टी व कर यासाठी अर्थसंकल्पित तरतूदींच्या स्तंभ- 
५ प्रमाणे १४% निधी संबंधीत नियंत्रक अधिकारी तथा जिल्हाधिकारी यांना वितरीत करण्यास व खर्च 
करण्यास शासन मान्यता देण्यात येत आहे. 
२. सदर निधी अर्थसंकल्पीय निधी वितरण प्रणालीवर वितरीत करण्यात आळा आहे. सदर 


वितरीत निधी खर्च करतांना नियंत्रक अधिकारी यांनी विहित पद्धतीने काटकसरीच्या उपाय योजना 
करुन खर्च करावा. 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२२/प्र.क्र.०३/कार्यासन.६ 


3. विभाग प्रमुख/ नियंत्रक अधिकारी यांनी स्तंभ क्र.५ मध्ये दर्शविलेल्या तरतुदी त्यांच्या 
अधिपत्याखालील आहरण व संवितरण अधिकाऱ्यांना तात्काळ वितरित कराव्यात. तसेच सदर शासन 
निर्णयान्वये वितरीत करण्यात आलेला निधी खर्च करतांना नियंत्रक अधिकाऱ्यांनी महाराष्ट्र अर्थसंकल्प 
नियमपुस्तिका, वित्तीय अधिकार नियमपुस्तिका यामधील वित्तिय नियम तसेच वित्त विभागाच्या 
संदर्भाधीन दि.०४.०४.२०२२ च्या शासन परिपत्रकातील दिलेल्या निर्देशांचे काटेकोरपणे पालन करावे. 


४. वित्त विभागाच्या वाचा येथील शासन परिपत्रकान्वये दिलेल्या सूचनांच्या धर्तीवर कार्यक्रम 
खर्चाकरीता आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या नऊमाहीसाठी (माहे डिसेंबर,२०२२ अखेर) जिल्हा वार्षिक 
आदिवासी उपयोजनेंतर्गत go टक्के निधी उपलब्ध करून देण्यात येणार असल्याने त्या अनुषंगाने 
निधीच्या विनियोगाचे नियोजन करावे. 


ग सदर शासन निर्णय वित्त विभागाच्या दि.०४.०४.२०२२ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये प्रशासकिय 
विभागास प्रदान केलेल्या अधिकारात व वित्त विभागाने अर्थसंकल्पीय निधी वितरण प्रणालीवर 
(BEAMS) उपलब्ध करून दिलेल्या मर्यादेत निर्गमित करण्यात येत आहे. 


&. सदर area निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२२०८०३१७२०४०५८२४ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by KIRAN KISANRAO PAWAR 
K | R A N DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, 
ou=TRIBAL DEVELOPMENT DEPARTMENT, 
१05 = 


talCode=400032, ‘Maharashtra, 
2.5.4.20=68d8b 19f123ba59448c0926a91296205b9a 


87463f831a2beea0be5cb381a34e8, 
pseudonym=4D88F77C99929CC895AC64CF186BB1 
1६72524420, 

serial I Number=344DE3FF07B9439DD11CAF728255A 


SEBOAODD495EF82F989931088637D8211C0, 
ccn=KIRAN KISANRAO PAWAR 
Date: 2022.08.08 13:19:01 +05'30' 


(किरण कि.पवार) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


१. मा.मंत्री, आदिवासी विकास यांचे खाजगी सचिव. 

२. मा.राज्यमंत्री, आदिवासी विकास यांचे खाजगी सचिव. 

३. सर्व अपर मुख्य सचिव,नियोजन/ वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

४. आयुक्त, आदिवासी विकास, महाराष्ट्र राज्य, नाशिक 

५. आयुक्त, आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्था, पुणे. 

६. अपर आयुक्त, आदिवासी विकास, नाशिक / नागपूर / ठाणे / अमरावती. 

७. महालेखापाल (लेखापरिक्षण) / (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र १/२, मुंबई /नागपूर. 
८. सर्व जिल्हाधिकारी व सदस्य सचिव, जिल्हा नियोजन विकास समिती. 

९. सर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद. 

१०. सर्व प्रकल्प अधिकारी, एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प. 

११. सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी. 

१२. सर्व उपसचिव / अवर सचिव / कक्ष अधिकारी, आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
१३. निवड नस्ती (का-६). 


पृष्ठ ७ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२२/प्र.क्र.०३ /कार्यासन.६ 


शासन निर्णय, आदिवासी विकास विभाग,क्र.बीयुडी-२०२२/प्र.क्र.०३/का.६, दिनांक ०८ ऑगस्ट,२०२२ सोबतचे विवरणपत्र 


(रू.हजारात) 
अ. जिल्हा व लेखाशिर्ष बाब/उद्दिष्ट सन २०२२-२३ सदर शासन नियंत्रक अधिकारी 
क्र. अर्थसंकल्पित । निर्णयान्वये वितरीत 
तरतूद करण्यात येत असलेली 
तरतूद 
१ | २ ३ a 4 द 
मागणी क्रमांक टी-९ (महसुली) 
२२२५, अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, इतर मागासवर्ग व अल्पसंख्यांक यांचे कल्याण,यावरील महसुली खर्च 
०२- अनुसूचित जमातीचे कल्याण 
७९६-जनजाती क्षेत्र उपय 
(३१)जिल्हा य॒ 
} (39) (03) जिल्हा ठाणे ०२-मजूरी ५४०० ७५६.०० | जिल्हाधिकारी, ठाणे 
(२२२५ ई०७१) ०६-दुरध्वनी, वीज व २१५ ३०.१० 
पाणी शुल्क 
१०-कंत्राटी सेवा ६६४ ९२.९६ 
१३-कार्यालयीन खर्च २०१९५ २८२७.३० 
एकुण (२२२५ ई०७१) २६४७४.०० ३७०६.३६ 
२ | (39) (०४) जिल्हा रायगड १३-कार्यालयीन खर्च ५००० ७००.०० | जिल्हाधिकारी, रायगड 
(2224 ई०८९) 
एकुण (२२२५ ई०८९) ५००० (900,00 
३ | (39) (०७) जिल्हा पुणे ०२-मजूरी ४६४३ ६५०.०२ | जिल्हाधिकारी, पुणे 
(2224 $993) 
एकुण (२२२५ ई११३) ४६४३ ६५०.०२ 
४ । (३१) (१२) जिल्हा नाशिक ०२-मजूरी १६६२० २३२६.८० | जिल्हाधिकारी, नाशिक 
(२२२५ ई१६९) ०६-दुरध्वनी, वीज व १००० १४०.०० 
पाणी शुल्क 
१०-कंत्राटी सेवा ४०९६ ५७३.४४ 
१३-कार्यालयीन खर्च २९५० ४१३.०० 
१४-भाडेपट्टी व कर १८०० २५२.०० 
एकुण (२२२५ ई१६९) २६४६६.०० ३७०५.२४ 
५ | (३१) (१३) जिल्हा धुळे ०२-मजूरी २०५३५ २८७४.९० | जिल्हाधिकारी, धुळे 
(२२२५ ई१७८) ०६-दुरध्वनी, वीज व ७० ९.८० 
पाणी शुल्क 
१०-कंत्राटी सेवा ६०० ८४.०० 
१३-कार्यालयीन खर्च १६५ २३.१० 
एकुण (२२२५ ई१७८) २१३७०.०० २९९१.८० 
६ | (३१) (१४) जिल्हा जळगाव | ०२-मजूरी ६८८३ ९६३.६२ जिल्हाधिकारी, 
(२२२५ ई१८७) ०६-दुरध्वनी, वीज व ३० ४.२० जळगाव 
पाणी शुल्क 
१३-कार्यालयीन खर्च २८१५ ३९४.१० 
एकुण (२२२५ ई१८७) ९७२८.०० १३६१.९२ 


पृष्ठ ७ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२२/प्र.क्र.०३ /कार्यासन.६ 


शासन निर्णय, आदिवासी विकास विभाग,क्र.बीयुडी-२०२२/प्र.क्र.०३/का.६, दिनांक ०८ ऑगस्ट,२०२२ सोबतचे विवरणपत्र 


(रू.हजारात) 
अ. जिल्हा व लेखाशिर्ष बाब/उद्दिष्ट सन २०२२-२३ सदर शासन नियंत्रक अधिकारी 
क्र. अर्थसंकल्पित निर्णयान्वये वितरीत 
तरतूद करण्यात येत असलेली 
तरतूद 
[१ | २ ३ शिळ आला 4 & 
७ | (39) (94) जिल्हा ०२-मजूरी ६१६० ८६२.४० जिल्हाधिकारी, 
अहमदनगर (२२२५ ई१९६) ०६ -दुरध्वनी ,वीजव ८० ११.२० अहमदनगर 
पाणी शुल्क 
१०-कंत्राटी सेवा | १0०0० | ०० १४.०० 
१३-कार्यालयीन खर्च r= = = See ०० १४.०० 
एकुण (२२२५ ई१९६) ६४४०.०० ९०१.६० 
८ | (३१) (१६) जिल्हा नंदुरबार | ०२-मजूरी ५०००० ७०००.०० जिल्हाधिकारी, 
(२२२५ ई२०२) ०६-दुरध्वनी, वीज व ८७५ १२२.५० नंदुरबार 
पाणी शुल्क 
१०-कंत्राटी सेवा १८५० २५९.०० 
१३-कार्यालयीन खर्च ९८१० १३७३.४० 
एकुण (२२२५ ई२०२) ६२५३५.०० ८७५४.९० 
९ | (39) Qo) जिल्हा नांदेड ०२-मजूरी ४५०० ६३०.०० | जिल्हाधिकारी, नांदेड 
(२२२५ ई२४९) ०६-दुरध्वनी, वीज व २०० २८.०० 
पाणी शुल्क 
१३-कार्यालयीन खर्च ३५२६ ४९३.६४ 
एकुण (२२२५ ई२४९) ८२२६.०० ११५१.६४ 
i ० | (39) (२४ जिल्हा हिंगोली ०६-दुरध्वनी, वीज व ३० ४.२० जिल्हाधिकारी, 
(2224 ई२८५) पाणी शुल्क हिंगोली 
१३-कार्यालयीन खर्च Yo ७.०० 
एकुण (२२२५ ई२८५) ८०.०० ११.२० 
र १ | (३१) (२५) जिल्हा नागपूर ०२-मजूरी ८५२८७ ११९४०.१८ | जिल्हाधिकारी, नागपूर 
(२२२५ ई२९४) ०६-दुरध्वनी, वीज व co ११.२० 
पाणी शुल्क 
१३-कार्यालयीन खर्च २७० ३७.८० 
एकुण (२२२५ ई२९४) ८५६३७.०० ११९८९.१८ 
१२ | (३१) (२७ जिल्हा भंडारा १०-कंत्राटी सेवा ३३० ४६.२० | जिल्हाधिकारी,भंडारा 
(२२२५ ई३११) १३-कार्यालयीन खर्च २०० २८.०० 
एकुण (२२२५ ई३११) ५३०.०० ७४.२० 
१३ | (३१) (२८) जिल्हा चंद्रपूर ०२-मजूरी १९९०४ २७८६.५६ | जिल्हाधिकारी,चंद्रपूर 
(२२२५ ई३२९) ०६-दुरध्वनी, वीज व १००० १४०.०० 
पाणी शुल्क 
१०-कंत्राटी सेवा ४६७५ ६५४.५० 
१३-कार्यालयीन खर्च ८६५० १२११.०० 
एकुण (२२२५ ई३२९) ३४२२९.०० ४७९२.०६ 


पृष्ठ ७ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२२/प्र.क्र.०३ /कार्यासन.६ 


शासन निर्णय, आदिवासी विकास विभाग,क्र.बीयुडी-२०२२/प्र.क्र.०३/का.६, दिनांक ०८ ऑगस्ट,२०२२ सोबतचे विवरणपत्र 


(रू.हजारात) 
अ. जिल्हा व लेखाशिर्ष बाब/उद्दिष्ट सन २०२२-२३ सदर शासन नियंत्रक अधिकारी 
क्र. अर्थसंकल्पित निर्णयान्वये वितरीत 
तरतूद करण्यात येत असलेली 
तरतूद 
eal २ ३ ae S| 4 & 
१४ | (39) (२९) जिल्हा गडचिरोली | ०२-मजूरी १८४२२ २५७९.०८ जिल्हाधिकारी, 
(2224 ई३३८) ०६-दुरध्वनी, वीज व २०० २८.०० गडचिरोली 
पाणी शुल्क 
१०-कंत्राटी सेवा १३८६० १९४०.४० 
१३-कार्यालयीन खर्च १७५४३० २४५६०.२० 
१४-भाडेपट्टी व कर ३३० ४६.२० 
एकुण (२२२५ ई३३८) २०८२४२.०० २९१५३.८८ 
१५ | (39) (३०) जिल्हा गोंदिया ०२-मजूरी ८३१२ ११६३.६८ जिल्हाधिकारी, 
(2224 ई३४७) ०६-दुरध्वनी, वीज व ३२५ ४५.५० गोंदिया 
पाणी शुल्क 
१०-कंत्राटी सेवा १९१० २६७.४० 
१३-कार्यालयीन खर्च ४५० ६३.०० 
१४-भाडेपट्टी व कर २२१ ३०.९४ 
एकुण (२२२५ ई३४७) ११२१८.०० १५७०.५२ 
१६ | (३१) (३१) जिल्हा अमरावती | ०२-मजूरी २३०१७ ३२२२.३८ जिल्हाधिकारी, 
(२२२५ ई३५६) ०६-दुरध्वनी, वीज व ४३० ६०.२० अमरावती 
पाणी शुल्क 
१०-कंत्राटी सेवा २१०० २९४.०० 
१३-कार्यालयीन खर्च १७३० २४२.२० 
एकुण (२२२५ ई३५६) २७२७७.०० ३८१८.७८ 
१७ | (३१) (३३) जिल्हा यवतमाळ | ०२-मजूरी २३६७ ३३१.३८ जिल्हाधिकारी, 
(२२२५ ई३७४) ०६-दुरध्वनी, वीज व ६३० ८८.२० यवतमाळ 
पाणी शुल्क 
१०-कंत्राटी सेवा २४५५ 383.90 
१३-कार्यालयीन खर्च ८४० ११७.६० 
एकुण (२२२५ ई३७४) ६२९२.०० ८८०.८८ 
१८ | (३१) (३६) जिल्हा पालघर ०२-मजूरी १८९७२ २६५६.०८ जिल्हाधिकारी, 
(२२२५ ई४०९) ०६-दुरध्वनी, वीज व ६२० ८६.८० पालघर 
पाणी शुल्क 
१०-कंत्राटी सेवा 3६०० ५०४.०० 
१३-कार्यालयीन खर्च ६३६६ ८९१.२४ 
१४-भाडेपट्टी व कर ८०० ११२.०० 
एकुण (२२२५ ई४०९) ३०३५८.०० ४२५०.१२ 
एकुण महसुली ५७४७४५.०० ८०४६४.३० 


मागणी क्रमांक टी-१० (भांडवली) 


४२२५, अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, इतर मागासवर्ग व अल्पसंख्यांक यांचे कल्याण वरील भांडवली खर्च 


पृष्ठ ७पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२२/प्र.क्र.०३ /कार्यासन.६ 


शासन निर्णय, आदिवासी विकास विभाग,क्र.बीयुडी-२०२२/प्र.क्र.०३/का.६, दिनांक ०८ ऑगस्ट,२०२२ सोबतचे विवरणपत्र 


(रू.हजारात) 
अ. जिल्हा व लेखाशिर्ष बाब/उद्दिष्ट सन २०२२-२३ सदर शासन नियंत्रक अधिकारी 
क्र अर्थसंकल्पित । निर्णयान्वये वितरीत 
तरतूद करण्यात येत असलेली 
तरतूद 

१ | २ ३ Fe 4 द 
०२- अनुसूचित जमातीचे कल्याण 
७९६-जनजाती क्षेत्र उपयोजना 
(३१)जिल्हा योजना 

re (39) (03) जिल्हा ठाणे ०२-मजूरी ५६०० ७८४.०० । जिल्हाधिकारी,ठाण 
(४२२५ १२२५) 

२ | (39) (०४) जिल्हा रायगड ०२-मजूरी १०००० १४००.०० | जिल्हाधिकारी, रायगड 
(४२२५ १२३४) 

३ | (३१) (०७ जिल्हा पुणे (४२२५ | ०२-मजूरी २७०७ ३७८.९८ | जिल्हाधिकारी,पुणे 
१२६१) 

४ | (३१) (१२) जिल्हा नाशिक ०२-मजूरी ४३३२० ६०६४.८० | जिल्हाधिकारी, नाशिक 
(४२२५ १३१४) 

५ | (३१) (१३) जिल्हा धुळे (४२२५ | ०२-मजूरी ४५१५३ ६३२१.४२ | जिल्हाधिकारी, धुळे 
१३२३) 

६ | (३१) (१४ जिल्हा जळगाव | ०२-मजूरी ५००० ७००.०० जिल्हाधिकारी, 
(४२२५ १३३२) जळगाव 

७ | (३१) (94) जिल्हा ०२-मजूरी ३१७५ ४४४.५० जिल्हाधिकारी, 
अहमदनगर (४२२५ १३४१) अहमदनगर 

८ | (३१) (१६) जिल्हा नंदुरबार ०२-मजूरी ५९४१० ८३१७.४० जिल्हाधिकारी, 
(४२२५ १३५२) नंदुरबार 

९ | (३१) (२० जिल्हा नांदेड ०२-मजूरी ७६०० १०६४.०० | जिल्हाधिकारी, नांदेड 
(४२२५ १३९७) 

faa ० | (39) (28) जिल्हा हिंगोळी ०२-मजूरी ३००० ४२०.०० जिल्हाधिकारी, 
(४२२५ १४३२) हिंगोली 

re १ | (39) (24) जिल्हा नागपूर ०२-मजूरी ४८४४० ६७८१.६० | जिल्हाधिकारी, नागपूर 
(४२२५ १४४१) 

१२ | (39) (२६) जिल्हा वर्धा (४२२५ | ०२-मजूरी ६५४१ ९१५.७४ | जिल्हाधिकारी, वर्धा 
१४५९) 

१३ | (३१) (२७ जिल्हा भंडारा ०२-मजूरी २०२६ २८३.६४ | जिल्हाधिकारी,भंडारा 
(४२२५ १४६८) 

१४ | (३१) (२८) जिल्हा चंद्रपूर ०२-मजूरी ४००० ५६०.०० | जिल्हाधिकारी,चंद्रपूर 
(४२२५ १४७७ 

१५ | (३१ (२९) जिल्हा गडचिरोली | ०२-मजूरी २३८७ ३३४.१८ जिल्हाधिकारी, 
(४२२५ १४८६) गडचिरोली 

१६ | (३१) (३०) जिल्हा गोंदिया ०२-मजूरी ६८०४ ९५२.५६ जिल्हाधिकारी, 
(४२२५ १४९५) गोंदिया 

१७ | (३१) (३१) जिल्हा अमरावती । ०२-मजूरी ८३०० ११६२.०० जिल्हाधिकारी, 
(४२२५ १५०१) अमरावती 

१८ | (३१) (३२) जिल्हा अकोला ०२-मजूरी ११२७५ १५७८.५० जिल्हाधिकारी, 


पृष्ठ ७ पैकी ६ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२२/प्र.क्र.०३ /कार्यासन.६ 


शासन निर्णय, आदिवासी विकास विभाग,क्र.बीयुडी-२०२२/प्र.क्र.०३/का.६, दिनांक ०८ ऑगस्ट,२०२२ सोबतचे विवरणपत्र 


(रू.हजारात) 
अ. जिल्हा व लेखाशिर्ष बाब/उद्दिष्ट सन २०२२-२३ सदर शासन नियंत्रक अधिकारी 
क्र अर्थसंकल्पित । निर्णयान्वये वितरीत 
तरतूद करण्यात येत असलेली 
तरतूद 
a २ ३ Fe 4 द 
(४२२५ १५१२) अकोला 
१९ | (३१) (३३) जिल्हा यवतमाळ | ०२-मजूरी १६३ २२.८२ जिल्हाधिकारी, 
(४२२५ १५२१) यवतमाळ 
२० | (३१) (३४) जिल्हा बुलढाणा =| ०२-मजूरी १४५६० २०३८.४० जिल्हाधिकारी, 
(४२२५ १५३९) बुलढाणा 
२१ | (३१) (३५) जिल्हा वाशिम ०२-मजूरी ८१६० ११४२.४० जिल्हाधिकारी, 
(४२२५ १५४८) वाशिम 
२२ | (39) (३६) जिल्हा पालघर ०२-मजूरी ३१६५१ 8834.98 जिल्हाधिकारी, 
(४२२५ १५५७) पालघर 
एकुण मागणी क्रमांक टी-१० ३२९२७२.०० ४६०९८.०८ 
एकुण जिल्हा वार्षिक आदिवासी घटक कार्यक्रम ९०४०१७ १२६५६२.३८ 
KIRAN 
KISANRAO 
PAWAR 


पृष्ठ ७ पैकी ७ 


